कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या 


पदस्थापनेत sald: बदल करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


क्रमांक :- कअप-१२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२(१४ब) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१५ मार्च, २०२४ 


Pet सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक दिनांक ०६.०२.२०२४ 


शासन आदेश 
उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये श्री.सु.शं.केळसकर, सहायक कक्ष 
अधिकारी, नियोजन विभाग यांना कक्ष अधिकारी या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची कक्ष 
अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना कृषि व पदुम विभागामध्ये करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.सु.ां.केळसकर यांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या 
पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची सुधारीत पदस्थापना 
खालील तक्त्यात स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा सुधारित 
क्र. | श्रीमती अधिकार्‍यांचे नांव विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
[a] २ ३ शिक ण ५ द 
| १. | श्री. | सु.शं.केळसकर नियोजन विभाग | कृषिव पदुम विभाग | नियोजन विभाग 


३. श्री.केळसकर यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शार्ती संदर्भाधीन दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजीच्या 
आदेझात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५२२५१२९२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK RAMAKANT JADHAV : 


(fa. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री.सु.शं.केळसकर, सहायक कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
eee (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कृषि व पदुम विभाग व नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग व नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) निवडनस्ती/प्रश्‍ा-२(१४ब) 


